क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत क्रीडा 
या विभागासाठी तातडीची खरेदी, मर्यादित निविदा 
/निर्बंधित निविदा/ स्विस चॅलेंज इत्यादी पद्धतीच्या 
खरेदी प्रक्रियेसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.१४९ /क्रीयुसे २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन 
मुंबई - ४०००३२ 
दि. ३०.११.२०२२ 


संदर्भ - 9) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग संकीर्ण -३०१६ / प्र.क्र.५५/क्रीयुसे १ 
दि. २९.०२.२०१६ 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक भांखस-२०१४ प्र.क्र. ८२/भाग -॥ 
/उद्योग- ४ , दि. १ .१२.२०१६ 


प्रस्तावना : 


शासकीय /निमशासकीय कार्यालयातील विविध साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी 
शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीच्या कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिका उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागाने संदर्भ क्र .२ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेली आहे. त्यानुसार सर्व 
खरेदीदार विभागांनी त्यांना लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी नियम पुस्तकेमध्ये दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार 
करावयाची आहे. सदर नियमपुस्तिका राज्यात दिं. १. १२. २०१६ पासून लागू करण्यात आलेली 
आहे. या नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद २.९.२ मधील नमूद केल्यानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना 
खरेदी प्रक्रिया पार पाडता यावी, यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभाग कार्यालय अंतर्गत खरेदी समित्या 
गठित करावयाच्या आहेत. तसेच परि. २.९.३ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभाग स्तरावर /जिल्हा 
स्तरावर खरेदी समित्या स्थापन करावयाच्या आहेत. सदर समित्यांना संबंधित प्रशासकीय विभाग 
प्रमुख आणि खरेदीच्या वित्तीय मर्यादेचे अधिकार प्रदान करावयाचे आहेत. त्यानुसार क्रीडा व युवक 
सेवा संचालनालया अंतर्गत खरेदी समित्या या विभागाच्या दि. २९.०२. २०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये यापूर्वीच्या उद्योग विभागाच्या दिं. ३०.१०.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत 
करण्यात आलेल्या आहेत. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या अंतर्गत क्रीडा विभागाच्या 
विभागासाठी तातडीची खरेदी/ मर्यादित निविदा /निर्बंधित निविदा/ स्विस चॅलेंज इत्यादी पद्धतीच्या 
खरेदी प्रक्रियेसाठी उच्चाधिकार समिती उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१.१२.२०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयामधील नियम क्रमांक २.९.१ नुसार उच्चाधिकार समिती गठीत करणे 
HRI आहे. यानुसार क्रीडा व युवक सेवा संचालनालया अंतर्गत विभागासाठी तातडीची 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.१४९ /क्रीयुसे २ 


खरेदी/मर्यादित निविदा /निर्बंधित निविदा/स्विस चॅलेंज इत्यादी पद्धतीच्या खरेदी प्रक्रियेसाठी 
उच्चाधिकार समिती गठीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखाली कार्यालयाकरिता यंत्रसामग्री 
व साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी विभागासाठी तातडीची खरेदी/ मर्यादित निविदा /निर्बंधित 
निविदा/ स्विस चॅलेंज इत्यादी पद्धतीच्या खरेदी प्रक्रियेसाठी खाली नमूद केल्यानुसार उच्चाधिकार 
समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


| अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव अध्यक्ष 
२. | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (वित्त विभाग) सदस्य 
३. विकास आयुक्त ( उद्योग) सदस्य 
2. या समितीस वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक १०.८ /प्र.क्र. ७०/ २००८ /विनियम , fe. 


१७.४.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील वित्तीय 
नियमावलीनुसार देण्यात आलेल्या वित्तीय मर्यादेपर्यंत खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. संदर्भ क्रमांक दोन येथील नियमपुस्तिकेतील खरेदी संदर्भातील कार्यवाही करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११३०१७३१४०७७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ramdas Ganpat 
Dhumal 


(रामदास धुमाळ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत. 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.१४९ /क्रीयुसे २ 


) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
) 
) 
) 


मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


